वनसंरक्षक (वन्यजीव), पुणे ऐवजी उप 
वनसंरक्षक (वन्यजीव), पुणे या पदास पुर्वीपासून 
असलेला आहरण व संवितरण सांकेतांक क्रमांक 
(२२०१-००११०८) आहे तोच ठेवून आहरण व 
संवितरण अधिकारी घोषित करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : एफडीएम २०२२/प्र.क्र.६१/फ-२ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 
दिनांक :- 09 नोव्हेंबर, २०२२ 


संदर्भ :- १) प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प नियोजन व विकास), नागपूर यांच्या 
कार्यालयाचे पत्र क्र.कक्ष-२(१)/असं/प्र.क्र.०७/१०५/२०२२-२३, दि.०२.०८.२०२२ 
२) वित्त विभाग, शासन निर्णय, क्रमांक-मकोनि-१०००/प्र.क्र.४४/०५,कोषा-प्र.५ 
दि. ०४.०१.२००६. 


प्रस्तावना - 

शासनाच्या वन विभागाच्या क्षेत्रिय कार्यालयातील कर्मचाऱ्यांची वेतन व भत्त्यांची देयके 
फेब्रुवारी-२००६ पासून इतर विभागाच्या कर्मचाऱ्यांप्रमाणेच कोषागारातून पारित करण्याबाबत 
वित्त विभागाच्या संदर्भाधिन दि.०४.०१.२००६ च्या शासन निर्णयान्वये निर्णय घेण्यात आला आहे. 
यानुसार महाराष्ट्र कोषागार नियम १९६८ खंड-१ मधीळ नियम १३ नुसार व नियम १५(३) नुसार 
विभागातील आहरण व संवितरण अधिकाऱ्यांची यादी महालेखापाल कार्यालयाकडे पाठविण्यात 
येते. यानुसार वेळोवेळी निर्गमीत केलेल्या शासन निर्णयानुसार विभागातील आहरण व संवितरण 
अधिकाऱ्यांच्या याद्या प्रसिध्द करण्यात आल्या आहेत. 


त्याअनुषंगाने प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प नियोजन व विकास), नागपूर यांनी 
त्यांच्या संदर्भ क्र.१ येथील पत्रान्वये वनसंरक्षक (वन्यजीव), पुणे ऐवजी पुर्वीपासून असलेला 
आहरण व संवितरण अधिकारी संकेतांक क्रमांक कायम ठेऊन उप वनसंरक्षक (वन्यजीव) पुणे या 
पदास आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित करण्याबाबतचा प्रस्ताव शासनास सादर 
केला आहे. त्याअनुषंगाने सदरहू पदास "आहरण व संवितरण अधिकारी" म्हणून घोषित 
करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 

प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प नियोजन व विकास), नागपूर यांनी त्यांच्या संदर्भ 
क्र.१ येथील पत्रान्वये तसेच वित्त विभागाच्या दि.०४.०१.२००६ रोजीच्या शासन निर्णयानूसार 
वनसंरक्षक (वन्यजीव), पुणे या पदास पुर्वीपासून असलेला आहरण व संवितरण सांकेतांक क्रमांक 
(२२०१-००११०८) आहे तोच ठेवून उप वनसंरक्षक (वन्यजीव), पुणे या पदास त्यांच्या 
अधिपत्याखालील क्षेत्रिय कर्मचाऱ्यांचे वेतन व भत्त्याची देयके पारीत करण्यासाठी आहरण व 
संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे :- 


शासन निर्णय क्रमांकः एफडीएम २०२२/प्र.क्र.६१/फ-२ 


अ. | वनवृत्ताचे नाव आहरणव मुख्यालय | जवळचे आहरण व संवितरण 
क्र. संवितरण ठिकाण | उपकोषागार | अधिकारी सांकेतांक 
अधिकारी घोषित कार्यालय व क्र 
करावयाचे सांकेतांक क्र. 
पदनाम 
१ | अपर प्रधान Hea] उप वनसंरक्षक पुणे कोषागार २२०१-००११०८ 
वनसंरक्षक =| वन्यजीव पुणे अधिकारी, पुणे 
(वन्यजीव), मुंबई. (2204) 


सदर झासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौ. सं. क्र.१९४/२०२२/को.प्र.५ दि.१९.०९.२०२२ 
नुसार वित्त विभागाच्या सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहे. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असुन त्याचा संकेतांक २०२२११०११५०१३२४६१९ असा आहे. हा STAT 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


SUNIL PANDURAN 
PANDHARE 


(सुनिल पांढरे) 
उप सचिव 
महसूल व वन विभाग 
प्रति - 
१. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वनबल प्रमुख), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 
२. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प नियोजन व विकास), नागपूर. 
३. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव),महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 
४. अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव),पूर्व नागपूर. 
५. मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव) पुणे. 
६. महालेखापाल (लेखा परीक्षा) / (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र राज्य-१/२, मुंबई/ नागपूर. 
(यांना विनंती करण्यात येते कि, महाराष्ट्र कोषागार नियम १९६८ खंड-१ मधील नियम 
१५ (२) व १५ (३) नुसार उपरोक्त अधिकाऱ्यास प्राधिकृत करण्याची पुढील कार्यवाही 
करण्यात करावी.) 
७. संचालक, लेखा व कोषागार, संचालनालय, मुंबई. 
८. वरीष्ठ लेखा कोषागार अधिकारी, नागपूर / मुंबई. 
९. सहसंचालक, (तांत्रिक) लेखा व कोषागार, मुंबई. 
१०.वित्त विभाग, कार्यासन कोषा. प्र-५, मंत्रालय, मुंबई. 
११. निवड नस्ती (फ-२), महसूल व वन विभाग. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


